सन २०२१ मध्ये राष्ट्र पुरुष/ थोर व्यक्‍ती यांची 
जयंती व राष्ट्रीय दिन साजरे करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : जपूती २०२०/प्र.क्र.९५/२९, 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १४ जानेवारी, २०२१ 


पहा : समक्रमांकाचे या विभागाचे दिनांक १५ डिसेंबर, २०२० चे परिपत्रक 
परिपत्रक :- 
सन २०२१ मध्ये राष्ट्र पुरुष/थोर व्यक्‍ती यांची जयंती व राष्ट्रीय दिन साजरे करण्याबाबत संदर्भाधीन 
दिनांक १५ डिसेंबर,२०२० चे परिपत्रक निर्गमित करण्यात आले आहे. सदर परिपत्रक अधिक्रमित करुन सन 
२०२१ मध्ये राष्ट्र पुरुष / थोर व्यक्‍ती यांची जयंती व राष्ट्रीय दिनांचे कार्यक्रम सोबत जोडलेल्या परिशिष्टानुसार 
मंत्रालयात व सर्व शासकीय / निमशासकीय कार्यालयात साजरे करण्यात यावेत. 


२. परिशिष्टात दर्शविलेले कार्यक्रम सार्वजनिक सुट्टी, शनिवारी व रविवारी या सुट्टीच्या दिवशी येत 
असतील आणि यासंदर्भात केंद्र शासनाने कार्यक्रमात बदल सूचविल्यास त्याप्रमाणे साजरे करण्यात यावेत, 
अन्यथा ते कार्यक्रम त्याच दिवशी साजरे करण्यात यावेत. 


३. विभागीय आयुक्त / जिल्हाधिकारी यांनी त्यांच्या विभागातील / जिल्हयातील सर्व शासकीय / 
निमशासकीय कार्यालयात सदर कार्यक्रम आयोजित करण्याबाबत sass त्या सूचना निर्गमित करुन 
त्यांच्या अंमलबजावणीबाबत योग्य ती कार्यवाही करावी. 

ठ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०११४१७२१०४९७०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by VALVI JANA JIVA 


Date: 2021.01.14 17:25:27 +05'30' 


(1. जि. वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्राळय,मुंबई. 
४. सर्व मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव / स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
५. मा.मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
६. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
७. सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
८. सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, 
९. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई ( प्रसिध्दी देण्यासाठी ) 
qo. सर्व विभागीय आयुक्त, 
११. सर्व जिल्हाधिकारी, 


शासन परिपत्रक क्रमांकः जपूती २०२०/प्र.क्र.९५/२९ 


१२. सर्व जिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

१३. आयुक्त, सर्व महानगरपालिका, 

१४. निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस मार्ग, नवी दिल्ली, 
१५. निवड नस्ती ( कार्यासन-२९). 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.जपूतिर०२०/प्र.क्र.९५/२९, दि. १४/१/२०२१ चे परिशिष्ट (सुधारित) 
सन २०२१ मध्ये मंत्रालय,शसकीय/निमशासकीय कार्यालयात साजरे करावयाच्या जयंती /राष्ट्रीय दिन कार्यक्रमांची यादी 
जयंती/राष्ट्रीय दिन इंग्रजी महिना व भारतीय महिना व कार्यक्रमाचे स्वरुप 
दिवस दिवस 


: a 

i 

न 

व 
संत गाडगेबाबा महाराज जयंती २३ फेब्रुवारी, २०२१ 


संत रविदास महाराज जयंती २७ फेब्रुवारी,२०२१ | शनिवार |८ WISI, Aah १९४२ 
तिथीनुसार) 


नच रवर RETA 


१२ शाहीद दिन २३ मार्च, २०२१ मंगळवार | २ चैत्र, Wh १९४३ | शाहीद WARTS व 
सुखदेव यांच्या प्रतिमेस 
पुष्पहार अर्पण करणे 


१३ |महात्मा ज्योतिबा फुले जयंती ११ एप्रिळ, २०२१ २१ चैत्र, हाके १९४३ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे 
EAS, २०२० 8 शके करर 
१५ राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज जयंती | ३० एप्रिल, २०२१ 


डाळ 
१६ [ASIA बसवेश्वर जयंती १४ मे, २०२१ शुक्रवार |२४ AMA, Wh १९४३ -- 
वि विकी al हमा वह 
दिवस विरोधी दिवसाची a शपथ घेणे 


१८ स्वातंत्र्यवीर सावरकर जयंती २८ मे, २०२१ ७ ज्येष्ठ, शके १९४३ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे 


१९ आहिल्यादेवी होळकर जयंती ३१मे, २०२१ सोमवार | १० ज्येष्ठ, शहके१९४३ 


महाराणा प्रतापसिह जयंती १३ जून, २०२१ रविवार | Ww, १९४३ 
तिथीनुसार) 


२१ राजर्षि शाहू महाराज जयंती २६ जुन,२०२१ शनिवार |०५आषाढ,दके १९४३ 
२२ |वसंतराव नाईक जयंती १ जुले, २०२१ गुरुवार |१० आषाढ, शके १९४३ 


जयंती 


२४ साहित्यरत्न अण्णाभाऊ साठे जयंती | १ ऑगस्ट, २०२१ रविवार ।|१० श्रावण, ठाके १९४३ या 
२५ |क्रातिसिह नाना पाटील जयंती ३ ऑगस्ट, २०२१ | मंगळवार [92 श्रावण, शके १९४३ =a 
TAT दिवस 20 ऑगस्ट, 2029 | शुक्रवार २९ श्रावण, शके १९४३ |सद्धावना दिवसाची शपथ घेणे 


२७ [eet उमाजी नाईक जयंती ७ सप्टेंबर, २०२१ १६भाद्रपद, शके १९४३ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे 


२८ | ard सिताराम ठाकरे ऊर्फ १७ सप्टेंबर, २०२१ | शुक्रवार २६भाद्रपद, शके १९४३ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे 
प्रबोधनकार ठाकरे जयंती 


२९ ।पंडीत दिनदयाळ उपाध्याय जयंती-| २५ सप्टेंबर,२०२१ | afar |०३ आश्विन,शके१९४३ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे 
अंत्योदय दिवस 
| ३० |महात्मागांधीजयंती | २ ऑक्टोबर,२०२१ | aia १०आश्विन, amass] -- | ३० | महात्मा गांधी जयंती | 2 ऑक्टोबर,२०२१ | ara |१०आश्चिन, शके १९४२३ | हड | 
३१ लाल बहाहूर शास्री जयंती २ ऑक्टोबर, २०२१| शनिवार |१०आश्विन, शके १९४३ -"- 


रविवार |e कार्तिक,ऱके १९४३ 


व राष्ट्रीय एकता दिवसाची 
शपथ घेणे 


२३ कातिक,शके १९४३ | प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे 


सोमवार 
प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे 
व राष्ट्रीय एकात्मता 
दिवसाची शपथ घेणे 
भारतीय संविधानाच्या 
उद्देशिकेचे सामुहिक वाचन 
करणे 


४१ | डॉ. भाऊसाहेब ऊर्फ पंजाबराव २७ डिसेबर,२०२१ सोमवार । ६ पौष,ठाके १९४३ प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करणे 
देशमुख जयंती 


* शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग क्र.जपुती२२०८/१३३८/प्र.क्र.१०९/०८/२९, दि. २४.११.२००८ मधील सूचनांनुसार 
विभाग प्रमुख /कार्यालय प्रमुखांनी कार्यवाही करावी. 


